मागणी क्र. बी-७, मुख्य लेखाशीर्ष क्र. ३०५१, 
बंदरे व दिपगृहे (३०५१०७४१) अंतर्गत 

हॉपर बार्ज व ग्रॅब Sort खरेदी करण्यासाठी 
अनुदान वितरण करण्याबाबत 


शासन निर्णय 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक पीएलएल ०९११/प्र.क्र. २७१/बंदरे-२ 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२, 
दिनांक :- १७ ऑक्टोबर, २०१९ 


वाचा :- (१) शासन निर्णय, गृह विभाग, क्र. पीडीई ०६०६/प्र.क्र. १२/बंदरे-२, दिनांक १०.९०.२००६ 
(२) वित्तीय नियंत्रक-नि-मुख्य लेखा अधिकारी, महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्ड, मुंब यांचे पत्र 
क्र.ममेबो/मुकाअ/लेखा-२/३१४, दिनांक २६.९.२०११ 
(३) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्र. अंदाज-२०.११/प्र.क्र. ९३/२०११/अर्थसंकल्प-३, 
दिनांक २१.९.२०११ 
शासन निर्णय :-  हॉपरबार्जची व ग्रॅब ड्रेजरची खरेदी करण्याचे कामासाठी "मागणी क्र. बी-७, 
लेखाशीर्ष ३०५१-बंदरे व दीपगृहे, १९०, सार्वजनिक क्षेत्रातील व इतर उपक्रमांना सहाय्य, (०१) सागरी 
मंडळास (मेरीटाईम बोर्डास) सहाय्यक अनुदान (०१) (०६) नौका समुहाची खरेटी (राज्य) 
(योजनांतर्गत) (३०५१०७४१), ३१ सहायक अनुदान (वेतनेतर)" या लेखाशीर्षाखाली सन २०११-१२ 
मध्ये अर्थसंकल्पित करण्यात आलेल्या रु. १६.२० कोटी निधीपैकी रु. ८.१० कोटी (रुपये आठ कोटी दहा 
लाख फक्त) इतका निधी मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्ड यांचेकडे वितरीत करण्यात 


येत आहे. 


२. 2 आदेश नियोजन विभागाच्या सहमतीने व faa विभागाचे परिपत्रक क्र. 
अंदाज-२०.११/प्र.क्र.९३/२०११/अर्थसंकल्प-३, दिनांक २१.९.२०११ अन्वये महारा'टू विनियोजन 


विधेयक, 2099 मध्ये करण्यात आलेल्या सुधारणेस अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहें 


D:\kini\nidhi mukt\305 1074 1\7 


2 सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या 


संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक २०१११०९७११५६१०००१ असा 


आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने. _ 
| 3 VU, 
(अं. शा. घार्गे) 
उप सचिव, गृह विभाग, महाराष्ट्र शासन 
प्रति:- 


मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महुराष्ट्र मेरीटाईम बोर्ड, मुंबई (५ जादा प्रतींसह) 
महालेखापाल-१ (लेखा व धलुजञेयता/लेखा परीक्षा), मुंबई 

महालेखापाल-२ (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परीक्षा), नागपूर 

अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई 

वित्त विभाग (व्यय-८/अर्थसंकल्प-११), मंत्रालय, मुंबई - ३२ 

नियोजन विभाग (का.१४६१), मंत्रालय, मुंबई - ३२ 

अवर सांचव (बीयूडी-१), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई -३२ 

निवडनग्ती (बंदरे-२) 


D:\kini\nidhi mukt\305 1074 1\8 


